सन २०१९-२० मध्ये मा.बाळासाहेब ठाकरे 
कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता रु.३१२ लाख 
निधी वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृव्यप्र ५४२०/प्र.क्र. २१/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ मार्च, २०२० 


वाचा:- 


१ 


. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- PAY - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ, दिनांक २४ जुले, २०१८ 

. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र -४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१९ 

. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ, दिनांक २७ मे, २०१९ 

. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१८/प्र.क्र.१२९/८-ओ, दिनांक २७ मे, २०१९ 

. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.७०/८-ओ, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 

. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प, यांचे पत्र क्रमांक स्मार्ट/ 
पीसीएमयु/लेखा/बजेट १९-२०/४३३/२०२०, दिनांक २४ जानेवारी,२०२० 

. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.७९/८-ओ, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० 

. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- PA - ४६१९/प्र.क्र.७०/८-अ, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२० 


प्रस्तावना:- 

मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (यापूर्वीचे नाव 'महाराष्ट्र राज्य कृषि 
व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प) राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये ७ वर्ष काळावधीत (सन २०१९-२० ते २०२६- 
२७ पर्यंत) अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करिता 
संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये “महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प संस्था” 
स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण US $ 300 SAS म्हणजेच सुमारे रु. २१०० कोटी (७ 
9 US $  रु.७०/- दराने) गुंतवणूक अपेक्षित आहे (लाभार्थी हिस्सा वगळता), त्यापैकी ७०% निधी (US $ २१० 
BTA) जागतिक बँकेकडून अल्प व्याज दराच्या कर्ज स्वरुपात, २६.६७% निधी (US $ Co दशलाख) राज्य 
शासनाच्या स्व-निधीतून गुंतवणूक करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे, प्रकल्पासाठी ३.३३% 
निधी (US $ १० दशलाख) खाजगी क्षेत्राचा सहभाग म्हणून (कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधीतून) ग्राम 
सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


या प्रकल्पांतर्गत कामकाजाची निकड लक्षात घेता प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता सन 
२०१९-२० मध्ये संदर्भ क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरुन प्रकल्पाकरिता मंजूर अनुदानाच्या 
६० टक्के मर्यादेत राज्य हिइड्याकरिता रु. 392 लाख निधी वितरीत करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४२०/प्र.क्र. २१/८-ओ 
शासन निर्णय : - 


१. सन २०१९-२० मध्ये मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत (यापूर्वीचे नाव 
'महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प) विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता राज्य 
हिळ्याचा रु. ३१२ लाख (रुपये तीनशे बारा लाख फक्त) निधी प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय 
व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) संस्था यांना वितरीत करण्यात येत असून त्याचा बाबनिहाय तपशील 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र उद्दिष्ट शीर्ष वितरीत करावयाचा निधी 
he | ०१-वेतन ५.२० 
२ ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४.०० 
३ १०-कंत्राटी सेवा ४१.८० 
६ १३-कार्यालयीन खर्चे १५९.०० 
i ae ० २८-व्यावसायिक सेवा १००.०० 
कि ३०- इतर कंत्राटी सेवा २.०० 

एकूण ३१२.०० 


उपरोक्त प्रमाणे वितरीत रु. ३१२ लाख निधी प्रकल्पाच्या राज्य हिळछ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली 
सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 
मागणी क्र. डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन 
(११५) लहान/सीमांत शोतकरी व कृषि मजूरांसाठी योजना 
(००) (०४) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन प्रकल्प (राज्य हिस्सा २७.५९%) (२४०१॥९५१) 
०१-वेतन 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा 
१३-कार्यालयीन खर्च 
२८-व्यावसायिक सेवा 
३०- इतर कंत्राटी सेवा 
२. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु. ३१२ लाख (रुपये तीनशे बारा लाख 
फक्त) निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४२०/प्र.क्र. २१/८-ओ 


परिवर्तन प्रकल्प (SMART) संस्था, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ज्ञ यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. याझासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा प्रकल्प 
संचालकांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

४. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणार्‍या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती 
मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 

५. संदर्भ क्र. ८ येथील शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्प संचालकांना प्रत्येक तिमाहीस अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करण्यात येईल. अगोदरच्या तिमाहीस वितरीत केलेला निधी पूर्णपणे खर्ची 
पडल्यानंतर व तसे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच पुढील तिमाहीकरिता निधी वितरीत करण्यात येईल. 
संदर्भाकित दिनांक १७.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व अटींचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची प्रकल्प 
संचालकांनी दक्षता घ्यावी. 


६. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८.०७.२०१९ व दिनांक २२ 
जानेवारी, २०२० तसेच शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण २०२०/ प्र.क्र.४/२०/कोषा. प्रज्ञा. ५, दिनांक 30.9.2020 
मध्ये विहीत केलेल्या अटींची पूर्तता करण्याच्या अधिन राहून प्रकल्पाकरिता निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३९/२०२०/व्यय-१ दिनांक २५.२.२०२० 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३०३१७३०३७७५०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant भक 
62085: 
Chandrakant १0१९०५० 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव (ग्राम विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (नगर विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


अ, tra, 
fcd87e1 2fe19b8965025d482b 1 beeOfffaa 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४२०/प्र.क्र. २१/८-ओ 


८. प्रधान सचिव (महिला व बाल विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सचिव (जलसंधारण), मृदा व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 

१२. आयुक्त (कृषि) तथा प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन 
प्रकल्प, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३. आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४. आयुक्‍त, सहकार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५. आयुक्त, पुणे महानगर पालिका, पुणे 

१६. व्यवस्थापकीय संचाळक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, नागपूर 

१८. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 

१९. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२०. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२१. व्यवस्थापकीय संचालक, ग्राम सामाजिक परिवर्तन was, मुंबई 

२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ, मुंबई 

२३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 

२४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 

२५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, पुणे 

२६. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

२७. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

२८. सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई ३२ 

२९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

३०. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३१. निवडनस्ती (८-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


